डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरण ..... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/का-१४८१-अ 
मादाम कामा,मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ जुलै, २०१९. 


संदर्भ - १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का.१४८३, 

दि.१८.१.२०१०. 

2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक डोंविका-२०१५/प्र.क्र.३५/का.१४८३, 
दि.३१.७.२०१५ 

३) नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक डोंविका-२००९/प्र.क्र.६४/का.१४८३, 
दि.३१.०१.२०१८. 

४) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डोंबिका-२०१५/प्र.क्र.४२/का.१४८१-अ, दि.१५ जून २०१८. 

५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१.०४.२०१९. 

६) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/का.१४८१-अ, 

दि.१२.०६.२०१५. 
७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थयं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८.७.२०१९. 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक २०१९” महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) 


अधिनियम, २०१९ यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांसह मंजूर केळे 
असून, ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र.८ म्हणून महाराष्ट्र 
राजपत्र असाधारण भाग -४, दि.४ जुले, २०१९ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. डोंगरी विभाग विकास 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी रु.९५,००,०० हजार इतका निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यांत आला आहे. संदर्भ (६) येथील दि.१२.६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२०या 
आर्थिक वर्षाच्या (एप्रिल २०१९ ते जुलै २०१९) या ४ महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी रु. ३१,३५,०० हजार 
इतका निधी लेखानुदान स्वरुपात डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता वितरणासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.(७) येथील दिनांक ८.७.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये सन 
२०१९-२० करिता एकुण वार्षिक तरतूदीच्या go टक्केच्या मर्यादेत निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण 
व संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानूसार ६० टक्केच्या मर्यादेत 
उर्वरित रु. २५,६५,०० हजार (अक्षरी रु.पंचवीस कोटी पासष्ट लाख फक्त) निधीचे वितरण डोंगरी विभाग 
विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत 


करण्यात येत आहे. या वितरणाचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये दर्डाविळा आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग खालील अटी व शर्ती प्रमाणे करण्यात यावा :- 
(१) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी संदर्भाधीन 


शासन निर्णयांमधील व शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व संबंधीत 
यंत्रणांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 

(२) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत केलेल्या निधीतून प्रथमत: मागील 
आर्थिक वर्षात सुरु झालेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता म्हणजेच 
स्पील ओव्हरकरिता प्राथम्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. 


(३) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत होणा-या खर्चाचे नियंत्रण महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका खंड १ परि.१५५ मधील सूचनांनुसार करण्यांत यावा. तसेच 
एकत्रित खर्च ताळमेळ दरमहा महालेखापाल यांचे Seal घालावा. दर तिमाही 
खर्चाचा मेळ महाळेखापाल यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या नमुन्यातील नोंदवहीशी 


पडताळणी, तिमाही संपल्यापासून दोन महिन्याचे आंत घ्यावा आणि त्याबाबतचा एकत्रित 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

(४) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या खर्चाचे आर्थिक व भौतिक साध्य 
(कामनिहाय) शासनास दरमहा ५ तारखेपूर्वी सादर करावेत. तसेच पूर्ण झालेल्या 
कामांचा, काम पूर्णत्वाचा दाखला व काम हस्तांतरीत केल्याचा दाखला देखिल, 
शासनास सादर करावा. प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रधान महालेखापाल 
मुंबई/नागपूर कार्यालयास त्वरित सादर करण्यात यावीत, व त्याची एक प्रत शासनास 
पाठवावी. 

(५) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता नियुक्‍त सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक दि. ८.०७.२०१९ ची पुर्तता होत असल्याची खात्री केल्यानंतरच 
निधी खर्च करावा. 

(६) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती 


अधिकारांच्या ( Financial Power) Faled/P.W.D. मॅन्युअलचे अधीन राहून/0./.0. 
च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार/0/७ च्या निर्देशानुसार/प्रचलित श्ा.नि./ नियम/ परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार/बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची तसेच कोणत्याही 
परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग/अटी व शा्तींचा भंग होणार नाही 
याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्याची राहील. 

२. सदरचा खर्च, " मागणी क्रमांक ओ-११, ४५५१ -डोंगराळ क्षेत्रावरील भांडवली खर्च ०१ पश्चिम 
घाट ०६० इतर डोंगरी क्षेत्रे (००) (०१) डोंगराळ क्षेत्राकरिता विशेष कार्यक्रम (४५५१ ००११) (योजनांतर्गत) 
(दत्तमत) - ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन, तो मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ 


३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८.०७.२०१९ 
अन्वये दिलेल्या प्राधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०७१९१७०९२७४२१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 


V lJ ESI NG CN = VIJESING FATTESING VASAVE, C = IN. 


htra, O = GOVERNMENT OF 


FATTESING VASAVE ७ नानल 
सोबत:वरीलप्रमाणे-परिशिष्ट-अ 
(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/ 
सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ 
/पालघर. 


प्रत, 

१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

३) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे,नाशिक, 
औरंगाबाद, अमरावती विभाग, 

४) जिल्हा नियोजन अधिकारी, द्वारा- जिल्हाधिकारी कार्यालय,ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/ सातारा/ कोल्हापूर/ 
औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ/पाळलघर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/ 
जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगळी/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/ 
बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ/ पालघर, 

) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७) निवड नस्ती, (कार्यासन-१४८१-ओ). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ 


(शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : डोविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ, 
दि. १९ जुलै, २०१९ चे सहपत्र) 
परिशिष्ट- अ 


एकूण निधी 
(६--७) 


३ ८ 
| 9. ठाणे _|१. झाहापूर २७००.०० ६७५०.०० 
२. मुरबाड २७००.०० 
१.भिवंडी १३५०.०० 
पालघर ३.मोखाडा २७००.०० १०८००.०० 


२. 
ere 1२७००७ 
cI 
a श्व | ण 
1 CC 
[1 00०७खालावूर 11२७००७ 


९. पोलादपूर 


१०. रोहा 
99. सुधागड 
१ 


२. म्हसाळा 


a ee See 

__ ४. Remy fare  |__________२७००.०० |___--____|१४८५०.०० 
______|________१८चिपळूण | RG. | 
Pik ९७०७० | 
____|___ 0 खेड |________ २७०००० |__-7___ 
________1________१.राजापुर __|__________[२७००.०० |___--__ 
a 1 > ees ee ee 

Regt _|२२.कुडाळ | २७००.०० |___--___ |१७५५०.०० 
_______|________ २३. कणकवली | [२७०००० | 
_____|_______ रि वैभववाडी | |२७०००० |__--2___ 
_____|________५-सावंतवाडी |____|२७००.०० | 


eas 00.00 
Se ९वोडमा 1 


६.मालवण Ss 9340.00 


VMIESING asain 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 

FATTES | N G VASAVE Date: 2019.07.19 17:18:01 --05'30' 

(वि. फ. वसावे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ 


अ.क्र जिल्हा पूर्णगट उपगट या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 
एकूण निधी 
(६--७) 
कि श्‍िकला | ee २४३००.०० 


९.आंबेगांव २७००.०० 

____ २७०००० | 
| 0१.भोर | ९७००० |__-- | 
ee  ?२.मावळ | (२७०००० |___-- | 
PRR | ९७००० | 
PTET ९७००० | | 
PR (२७०००० | 
PT | ९७००० | | 
__ ७. cc cP [= 24 840.00 
PT ९८.महाबळेश्र | | 
ee १९९.पाण | | | | 
_[|__अ  0४१वा | | 
PT RTT | | 
_ | प्.खटा | | | | 
POT | 
Pe =]9840.00 

7340.00 


९. कराड | = --|१३५०.०० 
a 
oe 
४६.शाहुवाडी २७००.०० २७०००.०० 
ESS facta र = 
___ Ck |_____ | 
pT  /९.भुदरगड॒ | R000 | 


PT eet S| (२९७००० | | 
11 xc | [९७०००० ० 
PT TST २७००० | | 
a |5३.चंदगड | २७७०७७ 
Pe ore | ९७००० | 
2 | 
___१०. औरंगाबाद sexta | |२७००.०० |___-- | ८१००.०० 
_ |_ | '२सिल्लो |_-- | 
_| अ |[__ 8.खुल्तााद | _-- | 
__|।|_.कननड | - | 
१५. फुलंब्री eee | 9340.00 
VIJESING पडा 
FATTESING ५१५७१५२ णक शण beranmunr 
(वि. फ. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ 


या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 
al me iy 
(६--७) 
६ | 8 | 


८ 


२ ३ 1 छे 
बीड १६.आष्टी १३५०.०० ९४५०.०० 


१७पाटोद 11 


८.परळी 
९.केज 
०.बीड 
१.आंबेजोगाई 


AD 


५४००.०० 


२(७9००,०० 
४.कळमनूरी 
२५६५०.०० 


_९) | “९2 | “९ | 2H 


2 


AJ 
& | ७ 
(४) 
[४] 
छ 
(४) 


५४००.०० 
९.एदळलाबाद 


३०.अहमदनगर 


AD 


७१.संगमनेर 


rs कळी 
_______|_________'(७३अक्कलकुवा |_______/२७००.७० | 
जळण क ८ आती आ 
es > > र ae 
_1_____|____|1____>2-शहादा |__-- | 
__________ ee ee ५ृ४००.०० 

७६.चिखलदरा २७००.००_|__--___ 

VIJESING FATTESING अवाच्या य 


IN, S = 

|, O= IMENT OF MAHARASHTRA, 
VASAVE OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2019.07.19 17:18:32 +05'30' 


(वि. फ. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१९/प्र.क्र.८३/ का-१४८१-अ 


या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 
पूर्ण गटासाठी | उपगटासाठी | जिल्हयाचा 
340,00 


एकूण निधी 
(६--७ 
1 ४ | | 8 | ८ 
२१ बुलढाणा ३६.खामगाव 9340.00 _|१३५०.०० 
२२ यवतमाळ | Bo | - | 900,00 
ae 
1111 सकूण 1 


Digitally signed by VIJESING FATTESING 


VIJESING VASAVE 


CN = VIJESING FATTESING VASAVE, C 


FATTESING VASAVE tiivisnsitfn की 


Date: 2019.07.19 17:18:47 +05'30' 


( वि.फ. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


